सन 2022-23 मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: ०७ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा: - 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३, 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०२२. 

2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/तंशिसं/डीबीटी/शा.पत्र/२०२२/२७२, दि.२ नोव्हेंबर, २०२२. 


शुध्दीपत्रक:- "राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" या योजनेकरीता वित्त 
विभागाच्या सहमतीने संदर्भाधीन दि.०६ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये 
रु.३,१०,०८,७३,२००/- इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्या आली आहे. सदर झासन 
निर्णयामधील परिच्छेद क्र.१ येथे नमूद आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे वाचावा:- 


(रुपये कोटीत) 
अ उद्दिष्टे अर्थसंकल्पित | चालू वर्षी वितरीत | वितरीत करावयाचा 
क्र. निधी केलेला निधी निधी 
हि ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने ७८२.९५ ३९१.४७५० ३०९.३५२३२०० 
2 | 93, कार्यालयीन खर्च 3.40 0.8200 0.19340 
एकूण ७८६.४५ ३९२.४५५० ३१०.०८७३२०० 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आळे असुन, त्याचा सांकेतांक २०२२११०७११२८५७५७०८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANALI MILIND 
SAMANT 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती/तांशि-३. 


